कोषागारातून रोख देय अनुदान 


राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी सवर्साधारण 
घटकासाठी केंद्र हिऱ्याचे अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत...(२२१५ ९७९१) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: राग्रापे-२०१६/प्र.क्र.४४/पापु-१० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २३.०३.२०१८ 


वाचा- झासन निर्णय क्र. राग्रापे-२०१६/प्र.क्र.४४/पापु-१०, दिनांक ०३ मार्च, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक- 

उपरोक्त संदर्भाधीन (वाचा) मधील शासन निर्णयातील परिच्छेद-२ ऐवजी सुधारीत परीच्छेद-२ 
खालीलप्रमाणे वाचावे. 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत केंद्र हिऊ्याचे लेखाशीर्ष २२१५ ९७९१ याखाली 
रासायनिक बाधित (केमीकल कॅन्टॅमिनेशान) या घटकांसाठी रु. 4,82,§4,000/- (रुपये पाच कोटी 
अठ्ठेचाळीस लक्ष पासष्ट हजार मात्र) एवढी रक्कम आहरण व संवितरण अधिकारी (रोख शाखा), पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभाग, HATHA, मुंबई यांचेकडे BEAMS प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 

तसेच उपरोक्त संदर्भाधीन (वाचा) मधील शासन निर्णयातील परिच्छेद-३ ऐवजी परिच्छेद-३ 
खालीलप्रमाणे वाचावे. 

सदर रक्‍कम रु. ५,४८,६५,०००/- (रुपये पाच कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष पासष्ट हजार मात्र) 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरीत करण्यासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी तथा अवर सचिव (रोख शाखा), (श्री. का. जा. धलपे), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना व नियंत्रक अधिकारी म्हणून उप सचिव (श्री. म. भ. सावंत), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम आहरण व संवितरण अधिकारी तथा अवर 
सचिव (रोख शाखा) (श्री. का. जा. धलपे), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी अधिदान 
व लेखाधिकारी, मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरीत करून ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांच्या बँक खात्यात जमा करावी व तदनंतर स्वतंत्र धनादेशान्वये सदर रक्‍कम पाणी व स्वच्छता 
सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था 
यांनी सदर रक्कम केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तसेच राज्य शासनाने या संदर्भात 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार खर्च करावी. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राग्नापे-२०१६/प्र.क्र.४४/पापु-१० 


७. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.ina संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र २०१८०३२३१२१७५०५२२८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deelip Pandurang Patil 


. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
D e e | | p ou=Water Supply And Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
1, 2.5.4.20=381 0fd2c32f3841 df60ca68a27ae50fdbc9 
p a n d U | a n g p a t | | fd6c506fd33432587 1d684bf3eef9, cn=Deelip 
Pandurang Patil 
Date: 2018.03.23 12:18:33 +05'30' 
(दिलीप पां.पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई(लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

३. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४४३)/वित्त विभाग(व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्व विभागीय आयुक्त, 

५. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(पाणी व स्वच्छता) सर्व जिल्हा परिषदा 

६. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई. 
७. संचालक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई. 
ह 
९ 


. उप सचिव तथा नियंत्रक अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वचछता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, (रोख शाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई. 
१३.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यासने क्र. पा.पु.४, पा.पु. २० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


